सविताबेन एज्युकेडहन सोसायटी, गारखेडा परिसर, 
औरंगाबाद संचलित अनुमाई प्राथमिक विद्यामंदिर, 
सातारा परिसर, औरंगाबाद या शाळेचे कै.शंकरराव 
पाटील गायकवाड कृषी, महिला व मानव विकास 
प्रतिष्ठान, औरंगाबाद संस्थेस हस्तांतराबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्राशाह ३०१८/प्र.क्र.३८३/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ३१ ऑगस्ट, २०२० 


वाचा : शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक माशाह २०११/ (२१०/११) माशि-३, 
दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२ 
संदर्भ : विभागीय शिक्षण उपसंचाळक, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांचे जा.क्र.शिउसं/लळे/प्रावि/ 
हस्तांतरण/३१४५/४७/२०१७-१८, दिनांक २८ नोव्हेंबर, २०१७ चे पत्र. 


प्रस्तावना : 

सविताबेन एज्युकेडान सोसायटी, गारखेडा परिसर, औरंगाबाद संचलित अनुमाई प्राथमिक विद्यामंदिर, 
सातारा परिसर, औरंगाबाद या मराठी माध्यमाच्या अनुदानित प्राथमिक शाळेचे, कै.शंकरराव पाटील गायकवाड 
कृषी, महिला व मानव विकास प्रतिष्ठान, औरंगाबाद या संस्थेस हस्तांतर करण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त 
झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय : 

सदर Mood, कै.शांकरराव पाटील गायकवाड कृषी, महिला व मानव विकास प्रतिष्ठान, औरंगाबाद या 
संस्थेकडे हस्तांतर करण्यास खाली नमूद अटी व शर्तीवर मान्यता देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे :- 
(१) हस्तांतर झालेल्या शाळेची कोणत्याही कारणास्तव किमान पटसंख्येची अट शिथिल केली जाणार नाही. 
(२) हस्तांतर झाळेल्या शाळेच्या बाबतीत शासन परवानगीच्या/मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व शार्तीमध्ये बदल 
होणार नाहीत याची खबरदारी घेण्यात यावी. 
(३) शासनाकडून शाळा, शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेत्तर अनुदान, विद्यार्थी इ. बाबत वेळोवेळी 
विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेश इ. चे पालन करणे नवीन संस्थेस बंधनकारक राहील. 
(४ सदर हस्तांतर, शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, क्रमांक: माशाह २०११/(२१०/११) माशि-३, 
दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२ मध्ये विहित केलेल्या नियमानुसार व कार्यपद्धतीनुसार अंमलात येईल. 
(4) सदरहू हस्तांतराबाबत शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे नव्याने कोणत्याही 
प्रकारच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यास किंवा व्यवस्थापन बदला संदर्भातील अटी व शार्तीचा भंग झाल्याचे निदर्शनास 
आल्यास किंवा व्यवस्थापन बदलापूर्वीच्या संस्थेतील कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्तीचा 
नवीन संस्थेद्वारा भंग झाल्यास, हस्तांतरण रद्द करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 
२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांनी अनुषंगिक बाबी तपासून शाळेचे 
हस्तांतराबाबत ४ आठवडयात पुढील कार्यवाही करावी व केलेल्या कार्यवाहीबाबत शासनास अवगत करावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः WANS ३०१८/प्र.क्र.३८३/एसएम-१ 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००८३११२५४५८९६२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


tally signed by ?। Rajaram Mundhi 


e e ig 
> ravi Nn Ra a fa mM DN: c=IN, o=G t Of Maharashti School Educati 
J id Sports Department, postalCode=400032, st=Maharash 
2.5.4.20=ad4976f306de2810214ec2ea330d9daea59f1d3f45fae922 
7a3feaa541af10d1 


Mundhe ae 
(प्रविण मुंढे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

Wa: 
) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद 
३) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, औरंगाबाद 
) अध्यक्ष/ सचिव, सविताबेन एज्युकेडान सोसायटी, गारखेडा परिसर, औरंगाबाद 
) अध्यक्ष/ सचिव, कै.शंकरराव पाटील गायकवाड कृषी, महिला व मानव विकास प्रतिष्ठान, 
औरंगाबाद 
&) निवडनस्ती (एसएम-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


